मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०१७/प्र.क्र. १८२ /का-१४८१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २५ एप्रिल, २०१८ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
2) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम२००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती मुंबई शहर यांचे पत्र 
क्र.जिनिसमुंश/नियुक्‍ती/२०१६/२४१६,दि.१७/१०/२०१६,.जिनिसमुंश/नियुक्‍ती/२०१७/४०१३, 
दि.३०/१२/२०१७ 
शासननिर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 


कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व (3) दोन (क )नुसार तसेच पोटकलम (३) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र“अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधुन नामनिर्देशनाच्या दोन 
सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या ४ व्यक्तिची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून तसेच जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या१४ 
व्यक्तिची“विशेष निमंत्रित” म्हणून मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
HSA ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) अन्वये श्री. दिवाकर रावते मा. मंत्री परिवहन यांची जिल्हा नियोजन 
समिती जिल्हा मुंबई हहर वर नामनिर्देशित सदस्य म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात आली असून “महाराष्ट्र जिल्हा 
नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 30/2000” मधील कलम 3 पोटकलम ३(२) ड 
मधील तरतुदीनुसार जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा मुंबई हहर चे सहअध्यक्ष म्हणुन पदनिर्देशित करण्यात 
येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, , जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई शहर यांनी उपरोक्त आदेडा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. Fag शहर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद feats निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या 
नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 


तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र. १८२/का-१४८१अ, 


8. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२५१७३८०७१०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


९ 


Asmita Prakash 
Gawade 


Digitally signed by Asmita Prakash Gawad 
DN: c=IN, ०५० it Of Mah, ht ig Departr t, 
postalCode=400032, Mi 

2.5.4.20=f988da35b3597 ef287d5bce1a7470bc5 1998c83f335a43020eb0 
4618370003, 
2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA08368398D472EB2C8EEBSF 
E6CF53D81F22BFE3FBOD9, cn=Asmita Prakash Gawade 

Date: 2018.04.25 17:41:01 +05'30' 


(अ.प्र.गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई शहर यांचे खाजगी सचिव 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग,कोकण 
. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,मुंबई शहर 


उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,कोकण विभाग,कोकण 

१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,मुंबई शहर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२. अधिदान व लेखाअधिकारी,मुंबई हहर 

१३. निवडनस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र. १८२/का-१४८१अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१६/प्र.क्र १८२/का-१४८१अ, दिनांक : २५ एप्रिल, २०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधुन नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 


अ.क्र. | नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
शि . श्री.दिवाकर रावते, मा.मंत्री, परिवहन  । ज्ञानसागर,रावबहादूर एस.के.बोले 
मार्ग, दादर, मुंब ई४००००७ 
२. | श्री.अरविंद सावंत,खासदार १२६/प्रिस्टन-२, हिरानंदानी गाडन 
१२वा मजला,आदि शांकराचार्य मार्ग, 
पवई,मुंबई ४०००७६ 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य :- 
अ.क्र. | नामनिर्देशित सदस्याचे नांव । पत्ता 
| . | श्री.दत्ता दिवेकर जुनी बी.डी.डी.चाळ,खोली क्र.३७,भवानी माता मंदिराजवळ 
महात्मा ज्योतीबा फुले रोड, नायगांव,दादर (पुर्व) मुंबई१४ 
>. श्री.विश्वजीत भोसले वरळी बी.डी.डी.चाळ क्र.३६,खोली क्र.२४, 
डॉ.जी.एम.भोसले मार्ग, वरळी, मुंबई१८ 
३. | श्री.भरत पां.राऊत ५, बीलनी हाऊस, डी.व्ही.देशपांडे मार्ग, 
शिवाजी पार्क रोड क्र.५, दादर (प), मूंबई -२८ 
४. श्री.अशोक सावंत ७०१,डी श्रीपती आर्केड,अँनेक्स-२, नाना 
शंकरशेठ चौक, मुंबई३६ 
विशेष निमंत्रित:- 
अ.क्र. । विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
गि श्री. अमोल अशोक जाधव ९ मिठाईवाला बिल्डिंग, २०, स्पा लेन, चंदनवाडी, 
मरीन लाईन्स, मुंबई ४०० ००२ 
२ श्री. पांडूरंग गणपत सकपाळ ७३,अब्बास बिल्डींग, IST मजला,खोली क्र.५,सी वार्ड, 
म्युनिसिपल ऑफीससमोर, चिराबाजार, 
मुंबई-२ 
३ श्री. मंगेश श्रीधर सातमकर १३.३पार्क व्हयूको.ऑ.हो.सो.लि. सायन (प.) मुंबई- २२ 
४ श्री.आशिष रामनाथ चेंबुरकर गोपचार को.आं.हौ.सो., ३०५/बी विंग, डॉ.ए.बी.रोड, 
वरळी, मुंबई- २२ 
षु Mae सहदेव गांवकर रुम नं.५०२, शिवडांकर नगर, साल्ट पॅनरोड, वडाळा 
(पुर्वी मुंबई- २२ 
ति श्रीम.दिपा मनोज मंत्री ए/ ५०४ गोपचार को.ऑ.हौ.सो., १३० , अँनी बेझंट रोड 
वरळी, मुंबई- २२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र. १८२/का-१४८१अ, 


9 श्रीम. सुरेखा दिनकर परब ४६सी,खो.नं.२३,राजू मानाजी चाळ, जुनी चिखलवाडी, 
तुकाराम जावजी रोड, ग्रँटरोड,मुंबई- ७ 

é श्री.बाबुराव जोतीराम माने ६०१,एच-१, हार्मनी को.ऑ.हौ.सो., मराठा हॉटेलसमोर, 
प्रतिक्षानगर, सायन,मुंबई-२२ 

९ श्री. हेमंत उमाजी डोके १५०२, गार्डन कोर्ट, दादर( पुर्व) मुंबई-०४ 

णं ० श्री. उदय विश्राम बने १३०४,प्रमाण हाईटस, झावबावाडी,ठाकूरद्वार, 
मुंबई -०२ 

णि १ श्री. विजय वासुदेव गोवळकर बी-२०/२१६, माणिक को.आ,हौ. सो. सिताराम जाधव 
मार्ग, लोअर परेल (प)मुंबई- १३ 

१२ श्रीम. शलाका शरद साळवी ए-७४, मेघवाडी, २ रा मजला, डा.एस.एस.राव रोड, 
लालबाग,मुंबई-१२ 

१३ श्री. महेंद्र प्रेमचंद जैन ४६, मोदी स्ट्रीट, हिरा निवास, तळमजला, फोर्ट, 
मुंबई-२० 

१४ श्री.नेरंजन दत्ताजी नलावडे १/५१, खिमजी नागजी चाळ,सेनापती बापट मार्ग, 


लोअर परळ, मुंबई ४०००१३ 


KKKKKKKKKKKKKKKKRKKERKKKR 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


